औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंब्रा, जिल्हा 
ठाणे या संस्थेच्या कार्यशाळा व 
प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी 
अनुदान उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः औप्रसं-२०११/प्र.क्र. ९२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: २४ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा - 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. औप्रसं-२०११/प्र.क्र.९२/का.८, 
दि.८ डिसेंबर, २०१७, 
२) Vea, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 
क्र.१४/मालमत्ता/मुंब्रा/अनुदान/२०१८/ प्र.क्र.०५/११२, दि.१३ एप्रिळ, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ येथे नमूद केलेला मजकूर वगळण्यात 
येत असून त्याऐवजी सदर परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“२. सदर रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/ 
कार्यालयीन आदेडा/वित्तीय नियमावली/कार्यालयीन आदेशा/सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्य 
नियमावली/भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल/वित्तीय कार्यपध्दती 
यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. 
सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0959॥॥॥89.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२४१६५७३०४६१४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: IN, Of Mahi tra, ou=Minoritic 
inesh M. DAN Gover aa 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4 13 10d2e7860201ab5363a2 133: 
0927ff26c0f01 6fdt 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419 
O Nn a V a n e D0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Di 2018.04.24 17:01:22 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७० A -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः औप्रसं-२०११/प्र.क्र. ९२/का.८ 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंब्रा, जि. ठाणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालक, व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण 
संचालनालय यांचेमार्फत) 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. नियोजन विभाग का. १४७५, 

. वित्त विभाग, व्यय-४/ अर्थ-३ व १४, 

. निवडनस्ती (का.८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


